वाचा :- 


प्रादेशिक मनोरुग्णालय, पुणे ,ठाणे, नागपूर व 
रत्नागिरी येथे बाहययंत्रणेद्दारे (आऊटसोर्सिंग) 
घेण्यात येणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांच्या सेवेकरीता 
येणाऱ्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुरक्षा-२०२०/ प्र.क्र.२४९/ आरोग्य-३अ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
तारीख : २३ नोव्हेंबर, २०२०. 


१) शासन निर्णय ,उद्योग उर्जा व कामगार विभाग क्र.एमजीए-१५०६/प्र.क्र.९२/काम-५, 
दि.०८.११.२००६. 

२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.२९/१०/वित्तीय सुधारणा-१, 
दि.०२.०८.२०१६. 
शासन निर्णय ,उद्योग उर्जा व कामगार विभाग क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, 
दि.०१.१२.२०१६. 

३) संचालक, आरोग्य सेवा-१, पुणे यांचे पत्र क्र. : संआसे/प्रामरु/सुरक्षा 
सेवा/प्रशा.मंजुरी/माआ/टे.२/४५२६-३४/२०२० दि.०६.११.२०२०. 


प्रस्तावना :- 


प्रादेशिक मनोरुग्णाळय, पुणे ,ठाणे, नागपूर व रत्नागिरी येथील सुरक्षेसाठी सुरक्षा मंडळ व मेस्को 


यांचेकडून सुरक्षा रक्षकांची सेवा उपलब्ध करुन घेण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


प्रादेशिक मनोरुग्णालय, पुणे ,ठाणे, नागपूर व रत्नागिरी येथील सुरक्षेसाठी सुरक्षा मंडळ व मेस्को 


यांचेकडून सन २०२०- २०२१ या आर्थिक वर्षाच्या कालावधीकरीता ७० सुरक्षा रक्षकांच्या सेवा घेण्यासाठी 


येणाऱ्या रु.१,८७,३९,१४०/-(रुपये एक कोटी सत्याएंशी लक्ष, एकोणचाळीस हजार, Vat चाळीस फक्‍त ) 


इतक्या खर्चास पुढील प्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकःसुरक्षा-२०२०/ प्र.क्र.२४९/ आरोग्य-३अ 


प्रादेशिक एकुण एका अंदाजे वार्षिक खर्च | शेरा 

अ.क्र. | मनोरुग्णालयाचे नावा । मागणी महिन्याकरिता 
अंदाजित खर्च 

an प्रादेशिक मनोरुग्णालय, | १५ रु.३,२४,६००/- | रु.३८,९५,२००/- | सुरक्षा मंडळ 

पुणे 

प्रादेशिक मनोरुग्णालय, | Qo रु.४,४८,६००/- | रु.५३,८३,२००/- । मेस्को मंडळ 
२. ठाणे 

प्रादेशिक मनोरुग्णालय, | २१ रु.४,७४,३७५/- | रु.५६,९२,५००/- | सुरक्षा मंडळ 
३. | नागपूर 

प्रादेशिक मनोरुग्णालय, | १४ रु.३,१४,०२०/- | रु.३७,६८,२४०/- । मेस्को मंडळ 
४. | रत्नागिरी 

Neel ७० रु.१५,६१,५९५/- रु.१,८७,३९,१४०/- 


2. 


बाहययंत्रणेद्वारे (आऊटसोर्सिंग) घेण्यात येणार्‍या सुरक्षा रक्षकांच्या उपरोक्‍त तक्‍यात दर्शविण्यात आलेल्या 


सेवेकरीता पुढील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


१) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मदतीने त्यांचे कार्यालयाचे मोजमाप करुन व त्यानुसार जिल्हा निश्चित 


करुन सुरक्षा रक्षकांची संख्या निश्चित केलेळी असावी. 


बाह्ययंत्रणेद्दारे काम करुन घेताना शासन निर्णय क्र.एसजीए-१५०६/प्र.क्र.९१/काम-५, दि.०८.११.२००६ 


मधील तरतुदीनुसार पूर्तता करण्यात यावी. 
शासनाने मान्यता दिलेल्या सुरक्षा मंडळ अथवा मेस्को यांचेकडून सुरक्षा रक्षक घेण्यास प्रथम प्राध्यान्य द्यावे. 


त्यांचेकडून सुरक्षा रक्षक सेवा उपलब्ध न झाल्यास सर्व रुग्णालयांसाठी विहित पध्दतीने ई-निविदा प्रक्रीया 


एकाच वेळी व राज्य स्तरावर पार पाडून अत्यंत पारदर्शक पध्दतीने बाहययंत्रणेची निवड करण्यात यावी. 


सेवा पुरवठादार राज्य स्तरावर अथवा विभाग स्तरावर किंवा जिल्हा स्तरावर निश्चित करण्यात यावा. 


रुग्णालयासाठी मान्य केलेल्या सुरक्षा रक्षकांची संख्या ही कमाल मर्यादा असून स्थानिक गरजेनुसार त्यांची 


संख्या संबंधित उपसंचालक, आरोग्य सेवा यांनी मंजूर करुन द्यावी. 


सुरक्षा रक्षकांचे वेतन त्यांच्या बँक खात्यात जमा झाल्याची खात्री केल्याशिवाय पुढील महिन्याचे देयक अदा 


केले जाणार नाही Bail अट Tender document मध्ये समाविष्ट करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःसुरक्षा-२०२०/ प्र.क्र.२४९/ आरोग्य-३अ 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचा झासन निर्णय क्रमांक-विअप्र २०१३/प्र.क्र.3०/२०१३/ विनियम, 


भाग-२, दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५, अन्वये, वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका - १९७८ भाग - पहिला, 


उपविभाग-चार मधीळ अ.क्र.११ नुसार प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारात निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 
४. उपरोक्त सुरक्षा सेवेकरीता होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षा अंतर्गत सन २०२०-२१ मधील मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


१) मागणी क्रमांक आर-१ 


२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


०१-नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 


११०-रुग्णालय व दवाखाने 
०५-मनोरुग्णाळय 


(०५) (०१) - प्रादेशिक मनोरुग्णालये 


१३- कार्यालयीन खर्च (२२१० ०२१७ 


2) मागणी क्रमांक आर-१ 


२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


०१-नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 


११०-रुग्णालय व दवाखाने 


११०-६ पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना 
(०६) (०१) मध्यवर्ती मनोरुग्णालये 


१३ - कार्यालयीन खर्च (२२१० ०२९१) 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९२९१८००१८८२१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःसुरक्षा-२०२०/ प्र.क्र.२४९/ आरोग्य-३अ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


: Digitally signed by 
Sa NJ eev Sanjeev 


Harishchandra 


Harishcha 1.) 


1 Date: 2020.11.23 
n d rd D h url 13:38:03 +05'30' 


(सं.ह.धुरी) 
अवर सविव महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
२. सहाय्यक संचाळक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 

३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 

४. अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, पुणे ,ठाणे, नागपूर व रत्नागिरी 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/ठाणे/रत्नागिरी/नागपूर 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई/ नागपूर. 
७. विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८ 
९ 


. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
. निवडनस्ती (आरोग्य-३अ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


